सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य 
सेवा आयुक्‍्तालयातंर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा, गट-अ व राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र 
वैद्यकीय विमा सेवा, गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी व 
वरिष्ठ पदावरील सर्व कार्यरत अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे 
वय ६२ वर्षापर्यंत वाढविणेबाबत.... 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-३०१८/प्र.क्र.२५४/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: ३१ मे , २०२१ 


वाचा -9) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः : सेवानि-११८/प्र.क्र.१६८/ सेवा-२ 


दि. २९.०८.२०१८ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सेवानि-१३१९/प्र.क्र. ४८/सेवा-२, 
दि. ०१.०७.२०१९ 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सेवानि-१३१९/प्र.क्र. ४८/सेवा-२, 
दि. २६.११.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून सामान्य रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण 
रुग्णालये राज्य कामगार विमा रुग्णालये यामधून रुग्णांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. तथापि, सदर 
रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे रुग्णाना वेळेत योग्य आरोग्य सुविधा 
पुरविण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी तसेच विशेषज्ञ पदासाठी प्रयत्न करुन देखील 
पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होत नाहीत वा उपलब्ध झाल्यासही पसंतीच्या ठिकाणी पदस्थापना 
न मिळाल्यास सेवेत रुजू न होण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. परिणामी आरोग्य सेवेतील पदे मोठ्या 
प्रमाणात रिक्‍त राहत असून त्याचा राज्यातील रुग्णसेवेवर विपरित परिणाम होत आहे. त्याअनुषंगाने शासन 
निर्णय दि. २९.०८.२०१८ अन्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी व राज्य 
कामगार विमा योजनेंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा,गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ पदावरील 
अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षावरुन ६० वर्षापर्यंत वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. सदर 
निर्णय दि. ३१.५.२०१८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने पाच वर्षासाठी (दि. ३१.०५.२०२३ पर्यंत) लागू करण्यात आला 
आहे. 


२. तसेच, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ व राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय 
विमा सेवा, गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सक, विशेषज्ञ संवर्गातील जे थेट 
रुग्णसेवा देतात sean अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दि.३१.०५.२०१९ पासून पर्वूलक्षी प्रभावाने दोन वर्षासाठी 
(दि. 39.04.2029 पर्यंत) ६० वरुन ६२ वर्षापर्यंत वाढविण्याबाबतचा निर्णय दि. ०१.०७.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये व दि. २६.११.२०१९ च्या शुध्दीपत्रकान्वये मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून घेण्यात आला 
आहे. सदर शासन निर्णयाची मुदत दि. ३१.०५.२०२१ रोजी संपुष्ठात येत आहे. 


३. सध्या राज्यात कोरोना साथरोग संसर्गाचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत असून, त्याच बरोबर नजीकच्या 
कालावधीत तिसरी लाट येणार असण्याची हडाक्यता आहे. यास्तव त्यावर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय-न्यायप्र-३०१८/प्र.क्र.२५४/सेवा-२ दि.३१ मे, २०२१ 


उपाययोजना करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची 
विभागास नितांत आवश्‍यकता आहे. तसेच, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील विविध संवर्गातील 
१९३ अधिकारी दि. 39.04.2029 अखेर सेवानिवृत्त होत आहेत. इतक्या मोठया प्रमाणात एकाच वेळी अधिकारी 
सेवानिवृत्त होत असल्याने, आरोग्य सेवेवर होणारा परिणाम व कोव्हिड-१९ चा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेता, 
आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी ( वेतन 
Hla मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) व वरीष्ठ पदावरील (वेतन मेॅट्रीक्स मधील वेतनस्तर 
एस-२३ : ६७७००-२०८७०० व त्यावरील ) अधिकारी तसेच राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय 
विमा सेवा, गट-अ ( वेतन मेॅंट्रीक्स मधीळ वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) व वरिष्ठ पदावरील 
अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातंर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय 
व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) 
व वरिष्ठ पदावरील (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७०० व त्यावरील ) सर्व अधिकारी 
तसेच राज्य कामगार विमा योजनेतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा, गट-अ ( वेतन मॅट्रीक्स मधीळ वेतन स्तर 
एस-२० : ५६१००-१७७५००) व वरिष्ठ पदावरील सर्व कार्यरत अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय एक वर्षासाठी 
६२ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय हा दि.३१.०५.२०२१ पासून दि.३१.०५.२०२२ पर्यंत 
अंमलात राहील. 


2. सदर aR निर्णय मा. मंत्रिमंडळाची कार्योतर मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
रि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५३११००२११५०१७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


V i S h Nn U d a S Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
p d | ' k postalCode=400032, st=Maharashtra, 
U Nn | fa O 2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe518955 
6b7a95d5896bbb8 1496f403bb58ac3e, 
h d k cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
G 7 O e Date: 2021.05.31 11:27:12 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय-न्यायप्र-३०१८/प्र.क्र.२५४/सेवा-२ दि.३१ मे, २०२१ 


३. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
५. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई 

६. पोलीस आयुक्‍त, पोलीस आयुक्तालय, मुंबई 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना,मुंबई 

८. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण सोसायटी मुंबई 

९. जिल्हाधिकारी (सवी 

१० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

११ संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१२ अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी 

१३ सह संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

१४ उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

१५ जिल्हा शल्यचिकित्सक (सर्वी 

१६ जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व) 

१७ पोलीस शल्यचिकित्सक, पोलीस रुग्णालय, नागपाडा, मुंबई 

१८ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१९ महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२० अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

२१ सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 

२३ उपसचिव, सेवा-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४ सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२५ मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२६ मा. मंत्री (आरोग्य)/मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२७ सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२८ अपर मुख्य सचिव (१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहायक 
२९ प्रधान सचिव (२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहायक 
३० निवड नस्ती-सेवा-२ 


oC 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


